क्लाऊड  कंम्प्युटींग  धोरण- 
आय.टी.अँप होस्टींग बाबत सूचना . 


महाराष्ट्र शासन 


सामान्य प्रशासन विभाग 
माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय 
शासन परिपत्रक क्रमांक: मातंसं २०२१/३/०६० 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४००- ०३२ 
दिनांक: २३ एप्रिळ, २०२१ 


वाचा- 


१. शासन निर्णय ,उद्योग विभाग दिनांक २४ ऑगस्ट, २०१७ (GeM पोर्टल वर खरेदी बाबत) 

२. सामान्य प्रशासन विभाग (माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय) शासन परिपत्रक क्र. 
0॥/०६०/३/२०१७ ,दिनांक २९.०१.२०१८ 

३. सामान्य प्रशासन विभाग (माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय) झासन परिपत्रक क्र. 
0॥/०६०/३/२०१७/१,दिनांक १६.०५.२०१८ 

४. सामान्य प्रशासन विभाग (माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय) शासन परिपत्रक क्र. 
DIT/0&0/3/2099/2 ,दिनांक १९.०५.२०१८ 

५. सामान्य प्रशासन विभाग (माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय) शासन परिपत्रक क्र. 
0॥/०६०/३/२०१७/३ ,दिनांक ०४.०८.२०१८ 

६. सामान्य प्रशासन विभाग (माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय) झासन परिपत्रक क्र. 
0॥/०६०/३/२०१७/३/जोडपत्र ,दिनांक १९.०६.२०१९ 


परिपत्रक 
माहिती तंत्रज्ञान विभागाने वरील संदर्भाधीन पत्र क्र. ०६०/३/२०१७/१, दिनांक १६मे, 


२०१८ अन्वये क्लाऊड सेवा पुरवठादार यांच्या Empanelment तसेच क्लाऊड सेवेचे दर जाहीर 
केले होते. सदर Empanelment आणि जाहीर करण्यात आलेले सेवा दर दिनांक 30 एप्रिल, 
२०२१ रोजी संपुष्टात येत आहेत. 

२. आता क्लाऊड सेवा केंद्र शासनामार्फत GeM पोर्टल वर उपलब्ध करुन देण्यात आलेली 
आहे. महाराष्ट्र शासनाने Gem पोर्टलच्या वस्तु व सेवा खरेदीसाठी दि. २१ मार्च, २०१८ च्या GeM 
यांच्या संबंधीत झालेल्या करारानुसार अंगिकार केला आहे. म्हणून यापुढे सर्व शासकीय 
विभागांनी तसेच शासकीय उपक्रम, स्थानिक स्वराज्य संस्था व शासकीय संस्था, CSP/ MSP 


यांच्या मार्फत क्लाऊड सेवा GeM पोर्टल वर विहित पध्दतीनुसार खरेदी करण्यात यावी. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मातंसं २०२१/३/०६० 


३. काही विभागांनी क्लाऊड सेवा माहिती तंत्रज्ञान विभागचे संदर्भीत शासन निर्णय 
क्र. ०६०/३/२०१७/१, दिनांक १६ मे, २०१८ नुसार घेतांना क्लाऊड सेवा पुरवठादारकाला 
कार्यादेश दिनांक ३० एप्रिल, २०२१ च्या नंतरची कालावधीसाठी सुध्दा दिले आहेत. Ba सर्व 
विभागांनी पुढील vy दिवसात पुढची क्लाऊड सेवा Gem पोर्टल मार्फत खरेदी करण्याची 
कार्यवाही त्यांचे स्तरावर करावी तसेच विभागाची संगणक प्रणाली आणि Data नवीन क्लाऊड वर 
स्थानांतरीत करुन घ्यावा. अशा सर्व विभागांसाठी चालू क्लाऊड सेवेसाठी सदर Empanelment 
चे दर दिनांक १५ जून, २०२१ रोजी संपुष्टात येणार आहे. 


४. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"/५/.॥8॥॥8॥७59॥[॥॥9.9०५९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१०४२३१७५६१५०८११ असा 
आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Ranjit Kumar: 


(रणजीत कुमार) 
संचालक, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधानसभा विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
सर्व अपर मुख्य सचिव /प्रधान सचिव /सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

यांना विनंती करण्यात येते की, सदर परिपत्रक त्यांच्या अधिपत्या खालील कार्यालयांच्याही 
निदर्शनास आणावे. 

५. मा. मुख्य सचिव यांचे कार्यालय मंत्रालय, मुंबई 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर 

. संचालक/सह सचिव, (माहिती तंत्रज्ञान) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
निवडनस्ती. 


Cc Av A -5 


ron Gem 


पृष्ठ २ पैकी २ 


